भा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन Seal क्र.एच.डी.-१००१०/४९/२०२४-पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


शासन आदेशा. 


दिनांक: ०८ जुलै २०२४. 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 


पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


अ. भा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
क्र. | अधिका-याचे नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (2) (3) (४) 
अपर पोलीस महासंचालक 
| . | सुनिल रामानंद अपर पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
पोलीस दळणवळण, माहिती नियोजन व समन्वय, 
तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (रिक्त पदी) 
२. | प्रवीण साळुंके अपर पोलीस महासंचालक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
विशेष कृती, लोहमार्ग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(रिक्त पदी 
३. | सुरेश मेखला नियंत्रक, अपर पोलीस महासंचालक, 
वैध मापन शास्त्र, वाहतूक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(रिक्त पदी) 
४. | दीपक पांडे अपर पोलीस महासंचाळक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
महिला व बाल अत्याचार पोलीस दळणवळण, माहिती 
प्रतिबंधक विभाग, तंत्रज्ञान व परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
("अक्र:१ करील श्री OPTS 
रामानंद यांच्या Tesh RAT 


झालेल्या पदी) 


अ. भा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
क्र.  अधिका_याचे नाव 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
५. | अमिताभ गुप्ता अपर पोलीस महासंचाळक, | अपर पोलीस महासंचालक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र विशेष कृती, 
राज्य, पुणे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(अक्र? वरील श्री. प्रवीण 
साळुंके यांच्या बदलीने RET 
झालेल्या VE 
“पोलीस महानिरीक्षक” श्रेणी 
६. | सुहास वारके विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र | महिला व बाल अत्याचार 
राज्य, मुंबई. प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 
(अक्र& THE श्री. दीपक पांडे 
यांच्या बदलीने RIT झालेल्या 
पदी-पद अवनत करुन 
७. | अश्वती दोरजे पोलीस सह आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नागपूर शहर नागरी हक्क संरक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(रिक्त फप्दढी- पद अवनत करुन 
८. | छेरिंग दोरजे विशेष पोळीस महानिरीक्षक, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर कायदा व सुव्यवस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
("अक्र.६ वरील श्री YET वारके 
यांच्या बदलीने RIT झालेल्या 
Tal) 
९. | रंजन कुमार शार्मा विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस सह आयुक्त, 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र पुणे शहर 
राज्य, पुणे (RET Tal) 
7 ०. | डी.के. पाटील- विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भुजबळ राज्य गुन्हे अभिलेख विभाग, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, (अक्र:८ वरील श्री. छेरिंग दोरजे 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या बदलीने RIT झालेल्या 
Ta) 


२. त्या अनुसार, USA महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायाळय, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित 
कार्यवाही करावी. 


३. 


हा शासन आदेश, पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 


विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


हा शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०८१८३२३३४६२९ असा आहे. हा 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VE N KATES H 111116: BHAT 
MADHAV BHAT aia ee 19:41:05 
+05'30' 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रधान सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, नियोजन व समन्वय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, वाहतूक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) अपर पोलीस महासंचालक, महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) पोलीस आयुक्‍्त्‌, नागपूर हहर 

१२ 
१३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


सर्व परिक्षेत्रीय पोलीस महानिरीक्षक/पोळीस उप महानिरीक्षक. 


१४) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (NAT यहासंचाळक; महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 


प्रत- 


AN AD -O 


oC x 


९ 


) 
) 
) 
) 
) 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 


६) निवड नस्ती, पोल-१. 


Regarding transfer/posting of I.P.S. officer. 


